राज्यातील कारागृहांना अन्नधान्य व इतर 
खाद्योपयोगी वस्तुंचा पुरवठा करण्यासाठी 
निविदांना मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १३१३/ प्र.क्र. WV पुनर्बांधणी प्र.क्र. ३०१/ तुरुंग-२ 
सेंटर -१, जागतीक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
मंत्रालय, मुंबई-०५. 
दिनांक: ६ जानेवारी, २०१४. 


वाचा : 

१) शासन निर्णय क्रमांक जेएलएम १००७/प्र.क्र.२१/पीआरएस-२, दिनांक २६ डिसेंबर, २००७ 

२) शासन निर्णय क्रमांक जेएलएम १५१०/प्र.क्र.५३/पीआरएस-२, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०११ 

३) शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १५१०/ प्र.क्र. ५३/पीआरएस-२, दिनांक १५ जुलै, २०११ 
प्रस्तावना : 

राज्यातील कारागृहांना अन्नधान्य व इतर खाद्योपयोगी वस्तुंचा पुरवठा करण्याच्या 
संदर्भात निविदा काढणे, त्या अंतिम करणे व अंतिम केलेल्या निविदांना मान्यता देण्याकरीता 
कारागृह उपमहानिरीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २२ फेब्रुवारी, २००६ च्या शासन 
निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली असून, निविदा पद्धतीचा अवलंब करण्याबाबतची 
कार्यवाही विषद केलेली आहे. सदर निविदा कार्यपद्धतीत येणाऱ्या विविध प्रशासकीय 
अडचणींचा विचार करुन शासनाने दरवर्षी नियमितरित्या ठराविक वेळापत्रकानुसार निविदा 
प्रक्रिया अंमलात आणण्याची व सर्व वस्तुंसाठी एकच निविदा न मागविता अन्नधान्य व इतर 
खाद्योपयोगी असलेल्या ५१ वस्तुंचे गटवार वर्गीकरण करण्यात येऊन ६ गटांमध्ये विभागणी 
करण्यात येऊन विहीत अटी व शातींच्या अधीन राहून दिनांक २६ डिसेंबर, २००७ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. राज्यातील कारागृहांना अन्नधान्य व इतर खाद्योपयोगी 
वस्तुंचा पुरवठा करण्यासाठी अन्नधान्य व इतर खाद्योपयोगी असलेल्या ५१ वस्तुंचे ६ गटांमध्ये 
करण्यात आलेल्या वर्गीकरणामध्ये सुधारणा करुन, अन्नधान्य व इतर खाद्योपयोगी वस्तुंचे १४ 
गट करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 

राज्यातील कारागृहांना अन्नधान्य व इतर खाद्योपयोगी वस्तुंचा पुरवठा करण्यासाठी 
अन्नधान्य व इतर खाद्योपयोगी असलेल्या ५१ वस्तुंचे ६ गटांमध्ये करण्यात आलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १३१३/ प्र.क्र. २१/ पुनर्बांधणी प्र.क्र. ३०१/ तुरुंग-२ 


वर्गीकरणामध्ये सुधारणा करुन, अन्नधान्य व इतर खाद्योपयोगी वस्तुंचे १४ गट केल्यास निविदा 
प्रक्रिया पारदर्शक होईल, या उद्देशाने त्यासाठी झासनाने यापूर्वी विहीत केलेल्या अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून अन्नधान्य व इतर खाद्योपयोगी वस्तुंचे आता ६ ऐवजी १४ गटास 
खालीलप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


गट क्र. गटाचे शिर्षक खाद्योपयोगी वस्तू 
1 १__| शासकीय पुरवठा गहु लोकवन, तांदूळ. 
२ धान्य ज्वारी, बाजरी, धान्य दळण. 
३ कडधान्य व डाळी तूरडाळ, चणाडाळ, वाटाणा, चवळी, मसूर आख्खा, मूग, 
मटकी, साबुदाणा, शोंगदाणा, बेसन, मीठ. 
४ | न्याहरीचे पदार्थ रवा, पोहे, गूळ. 
षु चहा साखर, चहा पावडर. 
स्निग्ध पदार्थ गोडेतेल (सोयाबीन), वनस्पती तूप, खोबरेल तेल. 
७ मसाल्याचे पदार्थ जीरे, धने, मोहरी, मेथी(दाणे), हिंग खडा, हळकुंड, सुखी मिरची 
लाल, लसूण, हळद पावडर, चिंच. 
८ भाजीपाला पालेभाजी, फळभाजी, कांदे, बटाटे. 
९ हिरवा मसाला टोमॅटो, हिरवी मिरची, आले, कोथिंबीर, कढीपत्ता. 
| do | ० | पाव पाव (नग) (१०० ग्रॅम) 
शनी १ | स्वच्छताविषयक वस्तू कपडे धुण्याचा साबण (१०० ग्रॅम, दंतमंजन (१०० ग्रॅम), 
आंघोळीचा साबण (१०० ग्रॅम) 
१२ । रुग्ण बंदी आहार अंडी (नग) 
१३ | दुग्धजन्य पदार्थ शासकोय दूध डेअरीतून दुधाचा पुरवठा न झाल्यास 
निविदाकाराकडून दूध खरेदी करण्यात येईल. 
१४ | पौष्टीक आहार केळी प्रती नग १०० ग्रॅम. 


२. निविदा प्रक्रिया राबविताना इतर अटी शातींबरोबरच पुढील बाबींची काटेकोर दक्षता घेण्यात 
यावी:- 

अ) निविदेमध्ये समाविष्ट वस्तू चांगल्या दर्जाच्या असाव्यात याकरीता आवश्यक ते निकष ठरविण्याचा 
अधिकार अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे / संबंधित कारागृह 
उपमहानिरीक्षक यांना राहील. 

ब) वेळोवेळी वस्तुंची गुणवत्ता व पुरवठा तपासण्यासाठी आवश्‍यक यंत्रणा अपर पोळीस महासंचाळक व 
कारागृह महानिरीक्षकांनी निर्माण करावी. 

क) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षकांनी कारागृहांमध्ये पुरविल्या जाणाऱ्या वस्तुंची 
अचानकपणे तपासणी करावी आणि वस्तुंच्या गुणवत्तेबद्दल व असलेल्या तक्रारींची दखल घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १३१३/ प्र.क्र. २१/ पुनर्बांधणी प्र.क्र. ३०१/ तुरुंग-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०१०६१७१७२०४८२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
. Digitally signed by Bhairawnath 
Bhalchandra Parkhi 
3 h a | raw n at h DN: CN = Bhalrawnati 


Bhalchandra Parkhi, C = IN, S = 


B h a | C h an d CQ MAHARASHTRA, O = 


GOVERNMENT OF 
1 MAHARASHTRA, OU = HOME 
P a rkh | Date: 2014.01.07 16:27:49 +05'30' 


भै. भा. पारखी 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत, 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधान परिषद व संसद सदस्य, 
मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 
मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 
मा. मुख्यसचिव, 
प्रधान सचिव, (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 
प्रधान सचिव, (वित्त) मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव, (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण) मंत्रालय, मुंबई, 
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह), दक्षिण विभाग, मुंबई, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग, पुणे 
कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य विभाग, औरंगाबाद 
कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर, 
अधीक्षक, सर्व मध्यवर्ती व जिल्हा कारागृह, 
कार्यासन अधिकारी (तुरुंग-१ व ३) 
निवड नस्ती (तुरुंग-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


